सन २०१८-१९ चा राज्य शिक्षक पुरस्कार 
सत्कार समारंभाच्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.६३/टीएनटी-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०५ जुले, २०१९ 


वाचा- 

१) शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी २०१३/प्र.क्र.१२/टीएनटी-४, 
दिनांक:-१९ जानेवारी २०१५ व शुध्दीपत्र दिनांक :- २० जानेवारी २०१५. 

२) शासन परिपत्रक,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी २०१६/प्र.क्र.२८/टीएनटी-४, 
दिनांक:-२१ जुले,२०१६. 

3) शासन Protas zeta शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी २०१८/प्र.क्र१२०/टीएनटी- ४, 
दिनांक :- १३ जुलै,२०१८. 

४) शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्र.शिसं/राशिपु / समारंभ/ 
२०१९/ विद्या शाखा/४०१५,दिनांक:- ७ जून,२०१९. 


प्रस्तावना- 

उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट 
काम करणार्‍या शिक्षकांना दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी “राज्य शिक्षक पुरस्कार” जाहीर 
करण्यात येणार आहेत. सन २०१८-२०१९ राज्य शिक्षक पुरस्कारासंदर्भात संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील 
शासन परिपत्रकान्वये पुरस्कार प्रस्ताव निवडीबाबतचे निकष निर्गमित करण्यात आले असून राज्य 
आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्रस्ताव ऑनलाईन मागविण्यात येत आहेत.शालेय शिक्षण विभागामार्फत 
सदर शिक्षकांचा शासन स्तरावर दरवर्षी प्रमाणे दिनांक ५ सप्टेंबर,२०१९ रोजी शिक्षक दिनी पुरस्कार 
वितरण व सत्कार आयोजित करण्यात येणार आहे.या समारंभासाठी लागणाऱ्या अंदाजित खर्चाचा 
प्रस्ताव शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ७ 
जून,२०१९ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदर पुरस्कार समारंभासाठी होणाऱ्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना राज्य पुरस्कार, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार व आदिवासी 
क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना राज्य पुरस्कार योजनेअंतर्गत सन २०१८-२०१९ करिता 
पुरस्कार देणे व त्यासाठी पुरस्कार वितरण समारंभ आयोजित करणे यासाठी अपेक्षित रु.१८१.५० 
लक्ष (रु.एक कोटी एक्क्याऐंशी लाख पन्नास हजार फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करीत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.६३/टीएनटी-४ 


२. यावरील खर्च खाली नमुद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षामध्ये 


केलेल्या तरतूदीमधून खर्ची टाकण्यात यावा. 


लेखाशिर्ष व मागणी क्रमांक 


2. 


मंजूर तरतूद 
रु.लक्ष 
ce 


“२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८० सर्वसाधारण 
८०० इतर खर्च (०२) (०१) संकिर्ण (२२०२ 
२२९२) 

आदर्श शिक्षकांना पुरस्कार,मागणी क्रमांक 


ई-२” 


रुपये १९०.३० 


“२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८० सर्वसाधारण 
(०२) (४६) आदिवासी क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट 

कामासाठी शिक्षकांना राज्य पुरस्कार (२२०२ 
३६८२) ३१, सहायक अनुदाने,मागणी क्रमांक 


ई-२” 


रुपये ४.९५ 


“ २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८० 
सर्वसाधारण ८०० खर्च 

(०२) (०३) आदर्श स्री शिक्षिका पुरस्कार 
(२२०२ २८८२) 


रुपये ४.४० 


एकूण 


रुपये १९९.६५ /- 


३. सदर मान्यता वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,भाग पहिला,उपविभाग ३ अनुक्रमांक ४, २७ 


(२) (ब) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०५१२२१५१८६२१ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


प्रत, 


JAYSING 
SHIVAJI RASKAR 


(ज. शि. रासकर) 


१. आयुक्‍त (शिक्षण) ,महाराष्ट्र शासन,पुणे. 
२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) ,महाराष्ट्र,पुणे. 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.६३/टीएनटी-४ 


३. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ),महाराष्ट्र १/२ मुंबई/ नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
६. कार्यासन अधिकारी( seeped) areas शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
७. वित्त विभाग,व्यय-५ / विनियम,मंत्रालय,मुंबई. 
८. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव(शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 
१०. निवड नस्ती-टीएनटी-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


